आधुनिक सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित करुन विविध 
सेवांकरिता सेवा शुल्क आकारण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सितना-०८१४/प्र.क्र. २७२/परिवहन-४ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१५. 


संदर्भ- १) शासन निर्णय गृह विभाग.क्र.एमव्हीडी १२०८/प्रक्र.१६/परि-४/दि. २५/०३/२००८. 

२) शासन पुरक पत्र गृह विभाग.क्र.एमव्हीडी १२०८/प्रक्र.१६/परि-४/दि. २५/०६/२००८. 

३) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर १२०७/प्रक्र.४५४/पुनर्बांधणी-१४/परि-२,दि.९/८/२०१२. 

४) शासन निर्णय गृह विभाग.क्र.सीतना १०१३/प्र.क्र.३६६/परि-४ दि. १३/११/२०१३. 
) 
) 


५) शासन अधिसूचना क्र. सीतना ०२१३/प्रक्र.४३/परि-४, दि. ८/०४/२०१३. 
६) शासन निर्णय क्र. सितना-१०१३/प्र.क्र.३६६/परिवहन -४, दि. २१ नोव्हेंबर, २०१४. 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधीन १ व २ येथील शासन निर्णय, पुरकपत्र आणि दि. ०९/०८/२०१२ च्या अधिसूचने अन्वये, 
परिवहन विभागाच्या २२ सीमा तपासणी नाक्‍्यांचे बांधा, वापरा व हस्तांतरण या तत्वावर आधुनिकीकरण 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस्तव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाची प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था (Project Implementation Agency) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदर प्रकल्पासाठी मे. महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लि. यांचेशी कन्सेशनरी Gpecial 
Purpose Vehicle) म्हणून दिनांक ३०/०३/२००९ रोजी करार करण्यात आला आहे. या कराराच्या भाग-२ 
च्या खंड (जी) नुसार मे. महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लि. यांचेबरोबर २४ वर्षे ६ महिने हा कालावधी 
कन्सेशन पिरियड म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे, तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सदर 
प्रकल्पांचे कार्यान्वयन आदेशा (वर्क ऑर्डर) दिनांक ५ मे २००९ रोजी जारी केले आहेत. 
उपरोक्त संदर्भ क्र.३ नुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम २२३ (६) मध्ये सुधारणा 
करण्यात आली असून नियम २२३ (६) (अ) चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सदर नियमानुसार सीमेवरील 
तपासणी नाक्‍यावर किंवा इतर नाक्‍यावर वाहन मालकाकडून किंवा वाहन चालकाकडून, घ्यावयाचे प्रक्रिया 
शुल्क हे उक्त अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे मालाचे वजन करणे, आधार सामग्री (डाटाएंट्री), स्कॅनिंग, 
माल चढविणे व उतरविणे,वाहनतळ ई. सेवांसाठी आणि अशा तपासणी नाक्यांवर देण्यात येणा-या अनुक्रमे 
इतर संबध्द सेवांसाठी वेळावेळी विनिर्दिष्ट करील, त्याप्रमाणे संदर्भ क्र. ५ येथील शासन अधिसूचनेनुसार 
प्रक्रिया शुल्क, त्याचा कालावधी इ. तपशिल प्रसिध्द केला आहे. 


are निर्णय क्रमांकः सितना- ०८१४/प्र.क्र. २७२/परिवहन-४ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम २२३ (६) (अ) अंतर्गत प्रदान Bea वापर करुन 


पुढील तक्त्यात नमूद आधुनिक सीमा तपासणी नाक्यांवर वाहनमालकाकडून / वाहन चालकाकडून, 


घ्यावयाचे प्रक्रिया शुल्क हे शासन अधिसूचना क्रमांक सीतना ०२१३/प्रक्र.४३/परि-४, दिनांक ८/०४/२०१३ 


अन्वये विहित केल्यानुसार मे. महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लि. यांना वसूल करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र.। जिल्हा | तालुका | महामार्गक्र.व नाव | सद्याचा | स्थलांतरीत ठिकाण 
नाका 
१ । गोंदिया | देवरी नागपूर-रायपूर देवरी सिरपूर, ता. देवरी, 
राष्ट्रीय महामार्ग-६ जि. गोंदिया. 
२ | अमरावती | चांदूरबाजार | उचलपूर-बुऱ्हाणपूर | खरपी मौजे. कारंजा, बहिरम, 
राज्य महामार्ग-६ ता. चांदूरबाजार, 
जि. अमरावती. 
३ । जळगांव | मुक्ताईनगर | एदलाबाद- मुक्‍ताईनगर | धाबे, ता. मुक्ताईनगर, 
बुऱ्हाणपूर राज्य जि. जळगांव 
महामार्ग- ८ 
४ | नांदेड बिलोली राज्य महामार्ग क्र. | बिळोळी कार्ला (खुदी, 
२२५ ता. बिलोली, जि. नांदेड 
२. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
करण्यात यावी. 
3. संदर्भाधीन अ.क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयातील तसेच करारातील अटी व शर्तीचे पालन 


करण्यात यावे. निविदा सेवांकरीता स्वीकारलेल्या प्रक्रिया शुल्काच्या तपशीलवार पावत्या मे. महाराष्ट्र 


बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लि.हे जारी करतील. तसेच सेवापुरवठादार याबाबतचे अभिलेख परिवहन 


आयुक्‍त यांना दरमहा सादर करतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८०११६०९११७७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत- 


Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 


e e 
N t J DN: c=IN, o=Government Of 
| | n Maharashtra, a Officer, 
G h ° k postalCode=400032, 
t st=Maharashtra, cn=Nitin J Ghiratkar 
) | la वे 6 Date: 2015.08.01 17:14:50 +05'30' 
(नि. ज्यो. घिरटकर) 


कार्यासन अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


१) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांकः सितना- ०८१४/प्र.क्र. २७२/परिवहन-४ 


) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

) मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई,महाराष्ट्र शासन. 

) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मुंबई. 

५) विक्रिकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,विक्रिकर भवन,माझगाव, मुंबई Yoo ०१०. 
) 
) 
) 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, HERTS राज्य, जुने जकात घर, मुंबई. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. वांद्रे पूर्व,मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नेपीयान सी रोड/ 
वांद्रे(पश्चिम)मुंबई. 

९) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती / नांदेड. 

१०) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोंदिया / जळगांव. 

११)मे. महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क .लि. 

१२) निवड नस्ती, परिवहन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


